“महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना 
भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७” अंतर्गत 
राज्यातील महानगरपालिकांना अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 

सन २०१८-२०१९ साठी लेखाशिर्ष (३६०४ ०९९८) खाली 
रक्‍कम रू.१४३६.१६ कोटी.(माहे एप्रिल-२०१८ करीता) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१९/न.वि.-३२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- 
(१) वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, २९ जून,२०१७ 
(२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/ अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७. 
(३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३ 
दिनांक ३० जून,२०१७ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने अधिसूचित केल्यानुसार संपूर्ण देशात वस्तु व सेवा कराची अंमलबजावणी 
दिनांक १ जुले, २०१७ पासून सुरू झाली आहे.त्यानुसार राज्यातही वस्तु व सेवा कराची 
अंमलबजावणी सुरू झाली असून, भारताचे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची-दोन मधील 
(राज्य सूची) पूर्वीच्या नोंद ५२ अन्वये आकारण्यात व वसूल करण्यात येणारा प्रवेश कर, जकात, 
स्थानिक संस्था कर,उपकर किंवा इतर कोणताही कर बंद करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने 
स्थानिक प्राधिकरणास भरपाई देण्याबाबतचा महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना 
भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७ दिनांक १ जुले,२०१७ पासून अंमलात येत असल्याबाबत 
संदर्भाधीन क्र. (१) अन्वये वित्त विभागाने महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केळे आहे.सबब, 
“महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७” 
अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना भरपाई अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम- 
२०१७” अंतर्गत राज्यातील २६ महानगरपालिकांना सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ नुसार माहे एप्रिल - 
२०१८ करीता एकूण रक्‍कम रू. १४३६.१६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेले हे अनुदान हे महाराष्ट्र 
वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७ मधील 
तरतूदीनुसार समायोजित करण्यात येईल.तसेच सदर अनुदानातून शासकीय व निमशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१९/न.वि.-३२ दिनांक ०४ एप्रिळ, २०१८ 


संस्थाची येणी-देणी वसूल अथवा समायोजित करण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे 
महानगरपालिकांना वितरण करण्यासाठी श्री. सुधाकर बोबडे, उप सचिव , (न.वि.-५) यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्रीमती.शैळलजा स. शिरोडकर, कक्ष अधिकारी, 
(नवि-५) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ-४, मुख्य लेखाशिर्ष ३६०४, स्थानिक स्वराज्य संस्था व 
पंचायत राज्य संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, १९१, 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (०२) वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणा-या 
महसूली तोट्याकरीता महानगरपालिकांना सहाय्य, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (३६०४ ०९९८) 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ मधील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. असे प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/ 
प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दिनांक १८ एप्रिळ,२०१७ मधील लागू होणा-या सर्व अटी व शुर्थीची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 


६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ दिनांक १८ एप्रिल, 
२०१७ व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३ दिनांक ३० जून, 
२०१७ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन निर्णयानुसार वितरीत करावयाच्या निधीची रक्‍कम ही ७०% च्या मर्यादेत आहे. 


८. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२/अर्थ-१६ दिनांक २३ 
फेब्रुवारी,२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


S: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०४१३०९५०८८२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न 
Shashikant ण पट ताजा नावी पक hal 


'९100 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=15a77c0947426b1 1b7c7f646f29f3b1a483717eec6 


Kashinath Sanap णाला नान 
(शशिकांत का. सानप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय मुंबई 

सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई-१८ 


Cc AW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१९/न.वि.-३२ दिनांक ०४ एप्रिळ, २०१८ 


१६. 
१७. 


सर्व विभागीय आयुक्‍त 

संबधित जिल्हाधिकारी 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उप सचिव , कराधान-१ , वित्त विभाग,मंत्रालय मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग मंत्रालय, 
मुंबई. 

कार्यासन न.वि.-४ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (न.वि.-३२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१९/न.वि.-३२ दिनांक ०४ एप्रिळ, २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांक-जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१६/न.वि.-३२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


अ.क्र. महानगरपालिकेचे नाव मंजूर अनुदान (रु. कोटी) 
1१ नागपूर ५२.५७ 
२ चंद्रपूर 8.28 
3 अमरावती ९.७९ 
1 ४ अकोला ५.३६ 
५ औरंगाबाद २१.१२ 
& परभणी १.४५ 
1७ लातूर १.१२ 
ह्‌ नांदेड-वाघाळा ६.१० 
९ नाशिक ७२.८३ 
90 | मालेगाव १२.०३ 
aa धुळे ७.६६ 
१२ जळगाव ९.२२ 
१३ अहमदनगर ६.८४ 
oe पुणे १३१.०७ 
१५ पिंपरी-चिंचवड १२५.५७ 
१६ कोल्हापूर १०.५२ 
0 | सोलापूर १५.३८ 
१८ सांगली ११.६८ 
१९ मिरा भाईंदर १३.८१ 
२० वसई-विरार २५.१० 
२१ भिवंडी-निजामपूर १९.३९ 
२२ उल्हासनगर १५९३१ 
२३ कल्याण-डोंबिवली १४.१८ 
२४ ठाणे ६०.०० 
२५ नवी मुंबई ८५.४३ 
२६ बृहन्मुंबई ६९९.१३ 
एकुण १४३६.१६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


